अंशतःबदल 
उप अभियंता (स्थापत्य) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-२०१८/ प्र.क्र.१३३/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २३.७.२०१८ 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या नियम ४ (४ (एक) मधील तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिका-यांच्या 
मान्यतेने श्री.हरिशचंद्र माळशिकरे, उप अभियंता, सा.बां.( इमारती) उप विभाग, दौंड यांना शासन आदेडा 
क्र.एलटीएस २०१८/ प्र.क्र.८५/सेवा-२, दिनांक १८.६.२०१८ च्या बदली आदेशान्वये जि.प.(बां) उप विभाग, 
बार्शी येथे देण्यात आलेली पदस्थापना या आदेशान्वये रद्द करण्यात येऊन त्यांना सा.बां.( इमारती) उप विभाग, 


दौंड याच ठिकाणी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७२३१५५२११५६१८ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Arvind Jagannath Kamble 
| DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
Vv | n a g a n n a t h Department, postalCode=400032, st=Maharasht 


shtra, 
2.5.4.20=c7 145f142d7f8e597c7957f95eeba7e1 6ac87 1e58cfc 


Kamble fo er renee 
(अ.ज. कांबळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
१. महालेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य , मुंबई/नागपूर 
२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे 
३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
8. 


श्री.हरिशचंद्र माळशिकरे, उप अभियंता यांना मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे यांच्या मार्फत. 


शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-२०१८/ प्र.क्र.१३३/सेवा-२, दिनांक २३.७.२०१८ 


मा. मंत्री (सा. बां.) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) /मा.मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम) /मा.राज्यमंत्री 
(सा. बां.) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून)/मा. राज्यमंत्री, सा.बां., (सार्वजनिक उपक्रम), यांचे खाजगी 
सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (सा.बां)/सचिव (रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय मुंबई. 

निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


